बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क 
अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या 
(स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी 
अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा 
सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील 
संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित 
निकष विहित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, 
दि. २८.०८.२०१५ 
२. झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.एसएसएन २०१५/ प्र.क्र.१६/ १५/ टीएनटी-२, 


दि. ०८.०१.२०१६ 

३. झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, 
दि. ०२.०७.२०१६ 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, 
दि. ०१.०१.२०१८ 


५. आयुक्त (शिक्षण) यांचा क्र. आशिका २०२२/संच मान्यता निकष/आस्था क्र.माध्य/४०४९/ 
दि. ०७.०७.२०२२ चा प्रस्ताव 


प्रस्तावना :-- 


केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र 
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण 
महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील.सदर नियमातील कलम एक (m) नुसार नजिकची झाळा म्हणजे 
“ neighbourhood school means a school in respect of children in classes | -V, a school shall be 
established as far as possible within a distance of 1 km of the neighbourhood and has a minimum of 
20 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrollment in that school and in 
classes VI to ४॥, a school shall be established as far as possible within a distance of 3 km of the 
neighbourhood and which has not less than 20 children in class v th of the feeding primary schools, 
taken together, available and willing for enrollment in that school.” राज्यातील वय वर्षे ६ ते १४ या 
वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांडून सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने उपरोक्त नियम 
तयार करण्यात आलेले आहेत. 


राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील 
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक 
स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशत:अनुदानित इ. सर्वी नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ 
त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी 
संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात 
आला आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन 
निर्णयानुसार आवश्‍यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात 
येणाऱ्या पदनिश्वतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वकष विचार 
करण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनीदि. ११.०८.२०२० 
रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या बैठकींमध्ये झालेल्या 
निर्णयानुसार मा.आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच मान्यता 
निकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी 
पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक 
बदल करणे इ. बाबत निकष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी 
पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे,शाळांमध्ये संरचनात्मक 
बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि या पूर्वी अस्तित्वात असलेले या आधीचे सर्व शासन निर्णय जे 
या निर्णयाशी विसंगत असतील ते अधिक्रमित करण्यात येत असून शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय :- बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊन 
राज्यातील प्राथमिक,उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्याच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे 
मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे इ. बाबचे निकष पुढील प्रमाणे विहीत 
करण्यात येत आहेत :- 

१. प्राथमिक शाळा :- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता १ली ते ४/५वी, इ.१ ली ते ७/८ वी) :- 


अ. | शाळेचा प्रकार गट शाळेतील विद्यार्थी देय देय पद मंजूर पूर्वीच्या मंजूर 
क्र. इयत्तेचा गट । संख्येचा गट | शिक्षक होण्यासाठी पदांस संरक्षण 
पद संख्या किमान देण्यासाठी 
आवश्‍यक आव्यक किमान 
विद्यार्थी संख्या विद्याथी संख्या 


१ते २० पटाच्या शाळांकरिता किमान १ शिक्षक तद्नंतर दुसऱ्या पदांवर 
सेवानिवृत्त शिक्षकांची आवश्‍यकतेप्रमाणे नियुक्‍ती. 


२० ते ६० २ २० २० 

६१ ते ९० ३ ७६ ६१ 

| प्राथमिक हाळा | इ.१लीते ५वी | acta yd ९१ ते १२० 8 १०६ ९१ 
(इ.१ ली ते ४/५ वी) (किंवा यापैकी १२१ ते १५० प १३६ १२१ 

(इ. १ली ते ७/८वी) कोणतीही इयत्ता) १५१ ते १८० & १६६ वदु१ 

१८१ ते २१० 9 १९६ १८१ 


२१० विद्याथी संख्ये पर्यत आरटीइ निकषानुसार प्रति ३० 
विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 


२११ ते २५० ८ २३१ २१० 
२१०च्या पुढे २१० विद्यार्थी संख्येनंतर प्रति ४० विद्यार्थ्यामागे १ पद देय 
राहील 
कोणतीही एक १ते5 | १ | १ te 
इयत्ता असल्यास ३६ ते ७० २ ५३ 3६ 
७१ ते १०५ ३ ८८ ७१ 
१०५च्या पुढे प्रति ३५ विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ 


इ.६वीते८वी | कोणत्याही दोन २० ते ७० २ २० २० 
इयत्ता असल्यास ७१ ते १०५ ३ ८८ ७१ 
१०५च्या पुढे प्रति ३५ विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 
तीनही इयत्ता २० ते ६० पर्यंत २ २० २० 
असल्यास ६१ ते १०५ ७८ ६१ 
१०६ ते १४० ४ १२३ १०६ 
१४१ ते १७५ षु १५८ १४१ 
१७५च्या पुढे प्रति ३५ विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 


१.१ इयत्ता१लीते५वी या गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्‍यक असलेल्या 
३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५--१) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल. 
१.२. इयत्ता १ते ५ वी गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद 
कमी होईल. 

१.३ इ.१ ली ते ५ वी या गटातील २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास देय पदांची गणना करताना २१० 
विद्यार्थ्यापर्यंत ७ शिक्षक व त्यावरील (म्हणजेच २१० च्या पुढील विद्यार्थी संख्येनंतर) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर १ 
पद देय होईल. 

१.४इ.६वीते ८ वी गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्‍यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा 
जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७--१) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल. 

१.५-इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी तक्त्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या 
आव्यक राहील. 

१.६-इयत्ता gd ८ वी च्या गटामध्ये मंजूर असलेले पद विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास 
संरक्षित असलेले पद कमी होईल. 

१.७ संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६ वी ते ८ वी या गटासाठी मंजूर शिक्षक 
संख्येच्या मर्यादेत विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा. 

१. मुख्याध्यापक पदे (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) (इ.१ली ते ४/५वी किंवा इ. १ली ते ७/८ वी) 


अनु.क्र. पद गट पट देय पदे । पूर्वीच्या मंजूर पदांस संरक्षण देण्यासाठी 
संख्येचा निकष area किमान विद्याथी संख्या 
a मुख्याध्यापक इ.१ली ते ४/५ १५० कि १३५ 
२ मुख्याध्यापक इ.१ली ते W/L १५० Ee ora = 4 934 


२.१ उपरोक्त TET नमूद केल्याप्रमाणे पटसंख्या असल्यास स्वतंत्र मुख्याध्यापक पद मंजूर होईल 
३. माध्यमिक शाळा (गट इ. १ ली ते ५ वी/ गट इ.६वी ते ८ वी/गट इ.९वीते १०वी) 


अ. | शाळेचा प्रकार Te शाळेतील विद्यार्थी देय शिक्षक देय पद मंजूर पूर्वीच्या मंजूर पदांस 
क्र इयत्तेचा गट संख्येचा गट | पद संख्या होण्यासाठी किमान संरक्षण देण्यासाठी 
आवश्यक विद्यार्थी आवश्यक किमान 
संख्या विद्याथी संख्या 
२० ते ३० Le | २० २० 
३१ ते ६० २ ४६ ३१ 
६१ ते ९० ३ ७६ ६१ 
९१ ते १२० ४ १०६ ९१ 
* माध्यमिक ।इ.१लीते५वी | इ.१लीते५वी | १२१ ते १५० G १३६ १२१ 
शाळा (इ.१ ली (किंवा यापैकी । दते १८० व १६६ १५१ 
ते/५वी) कोणतीही इयत्ता) | १८१ ते २१० ७ १९६ १८१ 
(इ.८ वी ते १० २१० विद्यार्थी संख्ये पर्यत आरटीई निकषानुसार प्रति ३० 
वी) विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ 


२११ ते २५० ८ २३१ २१० 
२१० विद्यार्थी संख्येनंतर प्रति ४० विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 
कोणतीही एक २०ते३५ | 9 | २० २० 
इयत्ता असल्यास ३६ ते ७० २ 43 ३६ 
७१ ते १०५ ३ ८८ ७१ 
१०५च्या पुढे प्रति ३५ विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 
इ.६वीते८वी | कोणत्याही दोन ४० ते ७० २ go go 
इयत्ता असल्यास ७१ ते १०५ 3 ce ७१ 
१०५च्या पुढे प्रति ३५ विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 
तीनही इयत्ता ६० ते १०५ ३ go ६० 
असल्यास १०६ ते १४० 8 १२३ १०६ 
१४१ ते १७५ षु १५८ १४१ 
१७५च्या पुढे प्रति ३५ विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 
झाळेत कोणतीही | २०ते६&0 | १ | २० २० 
एक इयत्ता ६१ ते १०० २ ८१ ६१ 
असल्यास १०१ ते १४० ३ १२१ a | 
१४१ ते १८० ४ १६१ १४१ 
इ.९वीते१०वी १८१ ते २२० g २०१ १८१ 
दोनही इयत्ता व ४० ते १०० ३ go go 
प्रत्येक इयत्तेत पर्यंत 
किमान २० १०१ ते १४० 8 १२१ | | 
विद्यार्थी १४१ ते १८० षु १६१ १४१ 
असल्यास १८१ ते २२० ६ २०१ १८१ 
२२१च्या पुढे प्रति ४० विद्यार्थ्यामागे १ पद देय राहील 


३.१:-इयत्ता १ ली ते ५ वीसाठी च्या विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्‍यक असलेल्या 
३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५--१) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल. 
३.२:- विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल. 

३.३:- इ. १ली ते इ. ५ वी गटात २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थीसंख्या असल्यास देय पदांची गणना करतांना २१० 
विद्यार्थ्यापर्यंत ७ शिक्षक व त्यावरील (२१० नंतरचे विद्यार्थी) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर पदे देय होतील. 
३.४:-इ.६वीते८ वी गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्‍यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा 
जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७--१) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल. 

३.५:-इयत्ता ६ वी ते ८ च्या गटामध्ये नव्याने पदे मंजूर होण्यासाठी तक्‍्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या 
आव्यक राहील. 

३.६:- विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असळेले पद कमी होईल. 


३.७:- इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १० वी या गटामध्ये २२० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास पुढील नवीन पद देय 
होण्यासाठी गटासाठी आवश्‍यक असलेल्या vo विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच किमान 29 
असल्यास पुढील पद देय होईल. 

३.८:- संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६वी ते इ. ८ वी या गटासाठी मंजूर 
शिक्षक संख्येच्या मर्यादेत विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा. 


४. मुख्याध्यापक/उपमुख्याध्यापक/पर्यवेक्षक पदे माध्यमिक शाळा 


अ शाळा प्रकार पद विद्यार्थी संख्या /शिक्षक पद संख्या पद संख्या 
क्र 

| इ. १/५ली ते इ.१०वी, मुख्याध्यापक १५० किमान विद्यार्थी संख्या a ae 

a: इ.१/५लीते इ.१२वी उपमुख्याध्यापक ३१ शिक्षक पद संख्या aa 

3 आणि पर्यवेक्षक १६-४६ शिक्षक पद संख्या i | 

8. इ.८वी ते इ.१० वी, पर्यवेक्षक ४६-६० शिक्षक पद संख्या २ 

4. Sou coed पर्यवेक्षक ६१ शिक्षक पद संख्येच्या पुढे 3 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ 

४.१:- उक्त TRU मधीळ निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्‍त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या 
व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे. पुर्ण जिल्हयात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात 
मुख्याध्यापक अतिरिक्‍त ठरत असल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्‍त पदामध्ये रिक्‍त जागेवर समायोजित करावे, परंतु 
त्यांना वेतन संरक्षण देण्यात यावे. 

४.२:- उप मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक ही पदे मंजूर होताना शाळेतील एकूण मंजूर शिक्षक (अनुदानित, अंशत: 
अनुदानित, विनाअनुदानित या सह)विचारात घेण्यात येतील. पद कमी होत असल्यास उपमुख्याध्यापक /पर्यवेक्षक 
पदावर मान्यताप्राप्त कर्मचारी कार्यरत असल्यास त्याचे संस्थेअंतर्गत समायोजन होईल समायोजनासाठी पद रिक्‍त 
नसल्यास, सेवा निवृत्त होईपर्यंत सदर पदावर संरक्षण राहील. 

५. विशेष शिक्षक माध्यमिक शाळा :- 


अ.क्र शाळेचा प्रकार विद्यार्थी संख्या विशेष शिक्षक विशेष शिक्षक विशेष शिक्षक एकूण विशेष शिक्षक 
(क्रीडा) (कला/संगीत) | (कार्यानुभव/आयसीटी) 
२५१ ते ५०० १ पद निरंक निरंक १ पद 
५०१ ते ७५० १ पद १ पद १ पद ३ पद 
i (इ.१ली ते 90 वी) ७५१ ते १००० २ पद १ पद १ पद ४ पद 
१००० ते १२५० २ पद २ पद १ पद ५पद 
१२५१ ते १५०० ३ पद २ पद १ पद ६ पद 
१५००व त्या पुढे ३ पद २ पद २ पद ७ पद 
१५१ ते ५०० १ पद निरंक निरंक १ पद 
५०१ ते ७५० १ पद १ पद १ पद ३ पद 
2. (इ.८ वी ते 90 dh) ७५१ ते १००० २ पद १ पद १ पद ४ पद 
१००० ते १२५० पच २ पद १ पद ५ पद 
१२५१ ते १५०० ३ पद Que १ पद ६ पद 
१५००व त्या पुढे ३ पद Que QUE ७ पद 


५.१:- शारिरिक शिक्षण या विषयासाठी शिक्षक नियुक्‍त करतांना पुर्णवेळ शिक्षकाच्या किमान yo टक्के शारिरिक 
शिक्षण या विषयाचा कार्यभार आवश्‍यक राहील व अशा नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकास उर्वरित कार्यभार त्यांच्या 
पदवीस्तरावरील अध्यापनाच्या विषयाच्या राहील. कार्यभार गणना करतांना शाळेतील इ.६ वी पासूनच्या पुढील 
सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील. नियुक्‍त करण्यात येणारा शिक्षक इ.९ वी ते १० वी या गटातील असेल. 

५.२:- कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, कार्यानुभव शिक्षक इत्यादी विषय शिक्षकांचा नियुक्तीसाठी त्या त्या विषयाचा 
पुर्णवेळ कार्यभार येईल. त्यावेळी सदर पदावर नियुक्‍ती करता येईल. कार्यभार गणना करताना शाळेतील इ. ६ वी 
पासूनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील नियुक्‍त करण्यात येणारा शिक्षक इ. ६ ते ८ वी गटातील 
असेल. 

५.३:- उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार ज्या शाळांना कार्यभारा अभावी विशेष शिक्षक मंजूर होणार नाहीत. 
अशा शाळांमध्ये नजिकच्या शाळांतील विशेष शिक्षक मॅपिंग करुन उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 


५.४:- जिल्हापरिषद शाळांसाठी विशेष शिक्षकांच्या अनुषंगाने गट स्तरावर दोन CWSN (Children with Special 
Needs) शिक्षक व केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

५.५:- उपरोक्त तक्त्यामध्ये नमूद अनुज्ञेय होणारी विशेष शिक्षकांची पदे राज्याच्या एकूण पायाभूत पदांच्या मर्यादेत 
मंजूर केली जातील. 


६.१ ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांकरिता संच मान्यता :- 

६.१:- संच मान्यता करतांना १ ते २० पटांकरिता प्रथम एकपद मान्य करावे. त्यामध्ये सर्व प्रथम ११ ते २० 
पटांकरिता किमान १ शिक्षक नियमित आणि तद्नंतर दुसऱया पदावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची आवश्‍यकतेप्रमाणे 
नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय Hat: एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ 


६.२:- १ ते १० पटाच्या शाळेमध्ये आवश्‍यकतेप्रमाणे एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्यात यावा आणि सेवानिवृत्त शिक्षक 
उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देण्यात यावा. 


७. सर्व साधारण :- 

७.१ सरल प्रणालीतील केवळ आधार क्रमांक प्रमाणित असलेली दि. ३० सप्टेंबर रोजीची विद्यार्थी संख्या संच 
मान्यतेतील पद मंजूर करण्यासाठी विचारात घेतली जाईल. विद्यार्थी संख्येची माहिती शाळांनी १६ ऑगस्ट व 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम सक्षम अधिकारी ३१ ऑगस्ट पर्यंत त्यांच्या स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण करतील. संकेत 
स्थळावर संच मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करुन शिक्षणाधिकारी संच मान्यता शाळांना १५ ऑक्टोबर पर्यंत वितरीत 
करतील आणि १५ नोव्हेंबर पूर्वी अतिरिक्‍त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्यात येईल. 

७.२ शाळेत उपलब्ध असलेल्या वर्ग संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक पदे मान्य होत असल्यास त्यानुसार शाळेस वर्ग 
खोल्यांची संख्या आवश्‍यक आहे. 

७.३ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २००९ मधील भाग तीन HAA ४(६) नुसार (क) इयत्ता 
पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य 
अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील किमान २० बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल. 

७.४ इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत, वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत 
जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २० बालके उपलब्ध असतील तेथे शाळा स्थापन केली 
जाईल. 

७.५ तुकडी व्यवस्था बंद करण्यात आल्यामुळे पुढील काळांमध्ये इयत्ता १ली ते ५वी, ६ वी ते Cat किंवा९वी १० वी 
च्या शाळांना नैसर्गिक वाढ राहणार नाही. 


८. शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित HSS शासन निर्णय आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळा 
कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदी आणि त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले प्रचलित 
निकष कायम राहतील. 


९. सदर शासन निर्णयानुसार सन २०२४-२५ पासूनच्या संचमान्यता करण्यात याव्यात. 


१०. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१७२९१६०६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=19c6c23f5 10a80926e9b7ee5db23597945 2f3f9e89181 1863 
4069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M A H AJ A N serialNumber=1A39CEF3C157B9EEGA2ABES779ACF233682613F7B9 
335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2024.03.15 17:40:29 +05'30' 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. राज्यपालांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (शालेय शिक्षण),यांचे स्वीय सहाय्यक, 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ 


मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, 

अप्पर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई मुंबई 
सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य 

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
सर्व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक/प्राथमिक जिल्हा परिषद 
सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद 
सर्व प्रशासन अधिकारी नगर परिषद कटक मंडळे 
शिक्षण निरीक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई 

निवडनस्ती (कार्यासन टीएनटी-२) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


